वर्ष ८ , अंक ४४ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक- मध्य उप - विभाग 

गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


High Court Legal Services Committee , 


Bombay , 

Dated 17th October 2022 . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 29236 


HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE , MUMBAI 
105 , P.W.D. Building , 1st Floor , 

High Court , Fort , Mumbai 400 032 , dated 17th October 2022 . 


Read : - Section 8 - A of Legal Services Authorities Act , 1987 read with Regulation 6 of 
the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations , 1998 . 


NOMINATION 


- 

No. HCLSC / LA / 2022 / 7151 . – The Hon'ble the Chief Justice and Patron - in - Chief , Maharashtra 
State Legal Services Authority has been pleased to nominate Hon'ble Shri Justice R. D. Dhanuka , 
a sitting Judge of the Bombay High Court as Chairman of High Court Legal Services Commit 
tee , Mumbai for the purpose of exercising such powers and performing such functions as pre 
scribed under regulation 5 of the Maharashtra State Legal Services Authority Regulations , 1998 
with immediate effect . 


[ पृष्ठे ४३ , किंमत : रुपये १६.०० 


( १ ) 


RAJESH D. PATIL , 
Secretary , 

High Court Legal 

Services Committee , Bombay . 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


३ 

४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क. १५६ / साई प्रेरणा को . / २०२२/२७५३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक १८ मे २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

- 

प्रस्ताव . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . अनिल सिताराम पांडे 

श्री . निलेश रखमाजी अहिनवे 

श्री . विक्रम ज्ञानदेव येवले 

श्री . अजय जयवंत खंडागळे 

श्री . संतोष तुकाराम पादीर 

श्री . गणपत तुकराम आहेर 

श्री . गणेश शिवाजी गावडे 


श्री . भास्कर विठ्ठल कोकणे 

श्री . कमलेश दत्तात्रय आवटे 


सौ . विद्या दिलीप कणसे 

श्री . महेश बबुशा आरोटे 

श्री . अमोल महादेव ढोमसे 

श्री . अनिकेत अशोक डोंगरे 

१४ श्री . विकास राजेंद्र जामदार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
प्र . अधिकारी 
शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिताच असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २७ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) १ अ 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


४ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


३ 


आदेश 

चे 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ.- ५ / का.क . १५६ / दत्तसेवा सह . / २०२२ / २७५ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


६ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक १२ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

- 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८/२७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . नंदकुमार दत्तात्रय पाटील 

श्री . शशिकांत जयवंत पाटील 


श्री . कृष्णा आनंदा जाधव 

श्री . विजय विष्णु पाटील 

श्री . दिनेश त्रिंबक कांबळे 

श्री . दत्तात्रय आनंदा जाधव 


> 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


मुख्य वसुली अधिकारी 
शाखाधिकारी 
विभागीय अधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दत्तसेवा सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा , तसेच 
प्रपत्र- १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


६ 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


( १ ) 

१ 

२ 

३ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , पाटण तालुका को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / पाटण ता.को. / २०२२ / २७ ९ ० – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
पाटण तालुका को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 


श्री . रमेश हरिबा जाधव 

श्री . सोमनाथ आत्माराम जाधव 

श्री . आनंदा तुकाराम पाचुपते 

श्री . निलेश दिपक कोळी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


अधिकारी / कर्मचारी 

अधिकारी / कर्मचारी 
अधिकारी / कर्मचारी 
अधिकारी / कर्मचारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच करण्याकरिता 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ पाटण तालुका को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय्य हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा , तसेच 
प्रपत्र - १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


( १ ) 

१ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई यांचे दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८/२७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ . ५ / का.क . १५६ / मार्लेश्वर ना . सह . / २०२२ / २८३३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . अतुल श्रीधर लाड 


— 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 

( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " मार्लेश्वर नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा , तसेच 
प्रपत्र -१ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - २ 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१० 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 

- 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / श्री ओंकार को . / २०२२/२८३६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
श्री ओंकार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 


अटी . - 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , श्री ओंकार को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक २८ जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 


- 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 

श्री . आबासाहेब बाजीराव बोंद्रे 


— 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


* टीप . - ( सांगली - ०६ , कोल्हापूर - १ , सोलापूर - ०३ , सिंधुदुर्ग - ०२ , रत्नागिरी - १ , अहमदनगर - २ , पुणे -१ , उस्मानाबाद - १ , नाशिक - २ , नांदेड - १ , 

एकूण = २० ) 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे १० 
जिल्ह्यांमधील २० दाखल्यांसाठी . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " श्री ओंकार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
/ 
कार्यवाही करावी . 


११ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा , तसेच 
प्रपत्र- १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) २ अ 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१२ 


अ.क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / ज्योती को . / २०२२ / २८३५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
ज्योती को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 

* 


१ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , ज्योती को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक २५ मे २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . सुरेश ज्ञानेश्वर जाधव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी .. - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


१३ 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ज्योती को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१४ 


अ.क्र . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


१ 


वाचावे . – ( १ ) अध्यक्ष , ओंकार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांचे दिनांक २० जून २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा 

प्रस्ताव . 


आदेश 

- 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ . - ५ / का.क . १५६ / श्री ओंकार को . / २०२२ / २८३६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ज्ञानदेव मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
श्री ओंकार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


श्री . बाबासो उत्तम चोरमोर 

श्री . अशोक संपत वगरे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणीच 
करण्याकरिता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यलयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


१५ 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ श्री ओंकार को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा , तसेच 
प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ . 


ज्ञानदेव मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


१६ 


— 

क्रमांक कृषी पत- ३ / महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक / का.क. १५६/२२/१७५७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . बी . मुकणे , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ , कलम ९ १ , कलम ९ ८ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

- 

शक्तीची व्याप्ती 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . संतोष जी . चिकटे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


सदर आदेशान्वये 
दिलेले कार्यक्षेत्र 
( ५ ) 


( ४ ) 

सहायक व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी श्री संत गाडगेबाबा सहकारी सूत गिरणी 
मर्या . , दर्यापूर , जिल्हा अमरावती . 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , १०५ , ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई - १ यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


( ६ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँक लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या संदर्भ क्रमांक ६ चे परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . 
सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार 
नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे आदेशानुसार 
निश्चित केलेल्या हुकूमनामा / वसुली दाखला अंमलबजावणीच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) याबाबत त्याची आकारणी व 
विनियोग करताना सदर आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी . सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय 
हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे . सदर आदेशामध्ये नमूद दरानेच 
खर्चाची आकारणी करून वसूल करावयाची असून सदर आदेशामध्ये नमूद कारणांसाठीचा त्याचा विनियोग करावयाचा आहे . याशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही . सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास वसुली अधिकारी कायदेशीर कारवाईस 
पात्र राहील याची नोंद घ्यावी . 


पुणे , 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग एक ( म.उ.वि. ) - ३ 


डी . बी . मुकणे , 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 

क्रमांक ना.बँका / सआ - १ / दि जळगाव पिपल्स बँक / क- १५६ / अधि . / २२ / २४०४. - मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून 
उक्त कलम १५६ ( १ ) अन्वये दि जळगाव पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक , जळगाव ( मल्टीस्टेट बँक ) या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव 
दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने बहुराज्यीय 
सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी , उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार 
वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी , कसुरदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे 

शक्तीची व्याप्ती 


१८ 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . रविंद्र राजाराम मोरे 

श्री . लाकेश पद्माकर खडके 

श्री . सागर अशोक बारी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


जे.एम.ओ -१ 

जे.एम.ओ -३ 

जे.एम.ओ -३ 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

पुणे , मुंबई , ठाणे जिल्हे 

धुळे जिल्हा 

जळगाव जिल्हा 


अटी . 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार दि जळगाव पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक , जळगाव ( मल्टीस्टेट बँक ) ही बँक बहुराज्यीय 
बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर 
करता येणार नाही . 


( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरीता असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांची मान्यता घ्यावी . जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांनी उक्त 
बँकेच्या वाजवी किंमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माह या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात ' अ -३ ' , 
‘ अ -४ ' व ' ब ' कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात ' अ -१ ' , ' अ -२ ’ , ‘ अ -३ ' व ' अ -४ ' मध्ये ठेवण्यात यावी . 


( ८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 
व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( १० ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यास तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


१ ९ 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि जळगाव पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक , 
जळगाव ( मल्टीस्टेट बँक ) " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


( १४ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


( १५ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नुतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ३ अ 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२० 


अ.क्र . 


( १ ) 

१ 

२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


३ 


( १ ) जनरल मॅनेजर , स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , आजरा , जिल्हा कोल्हापूर यांचे 
दिनांक ३० जुलै , २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. / का.क . १५६ / स्वामी विवेकानंद ना . सह . पत . , आजरा / २०२२ / २ ९५३.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . बी . मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , आजरा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


वाचावे . – ( १ ) जनरल 


( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 
दिनांक ११ जुलै , २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . महेश पांडुरंग वाटवे 

श्री . गोपाळ अर्जुन ठाकर 

श्री . नारायण गणेश बेहेरे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 

कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा 
कोल्हापूर व बृहन्मुंबई जिल्हा 
कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून , २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

२१ 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , आजरा , 
जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
कार्यवाही करावी . 

वसूल करण्याची 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ व दिनांक ११ जुलै , २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्यांला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


डी . बी . मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२२ 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ. / का.क . १५६ / स्वामी विवेकानंद ना . सह . पत , आजरा / २०२२ / २ ९५३.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . बी . मुकणे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , आजरा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


( १ ) 

१ 


वाचावे . – ( १ ) जनरल मॅनेजर , स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि . , आजरा , जिल्हा कोल्हापूर यांचे 

- 

पतसंस्था / सआ - ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४ , 

दिनांक ३० जुलै , २०२२ चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्रमांक 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ . 
( ३ ) या कार्यालयाचे शुद्धीपत्रक जा.क्र . 

पतसंस्था / स . आ . ५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१ ९ / १८५६ , 

दिनांक ११ जुलै २०१ ९ . 

( ४ ) या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


श्री . सुरेश बाळू 


सावंत 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


( ४ ) 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


( ५ ) 

कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा 


अटी . - 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील 
परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिताच असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमाहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग 
अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास 
माहिती सादर करावी . व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकान्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून , २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था लि , आजरा , 
जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल . 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


२३ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 
सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून 
करून घ्यावयाची आहे . 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सुचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन 
भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा . 


( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी वसुली दाखल्यांबाबत दाखल प्रकरणे व संख्यात्मक आढावा तसेच प्रपत्र 
क्रमांक १ ते ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर महिन्याला या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२२ . 


डी . बी . मुकणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 


No. A - 3908 / 2022 / 1771.— Under Section 28 of the Bombay Civil Courts Act , 1869 as amended 
by Act XLVI of 1977 , the High Court is pleased to invest the undermentioned Civil Judges with 
the Jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes for the trial of Suits cognizable by such 
Courts upto the amount mentioned against their names : 


Sr. No. 


1 


2 


3 


LO 


5 


6 


Name of Judicial Officers 

Shri Shrihari Rameshrao Kanakdande 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 


7 


Judicial Magistrate , First Class , 

Paithan , District Aurangabad . 


4 Shri Amol Balaji Biradar 


Shri Satish Yashwant Wakchaure 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 


Judicial Magistrate , First Class , 

Gangapur , District Aurangabad . 


Smt . Aparna Rohidas Deore 

18th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

District Aurangabad . 


2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , 

Sillod , District Aurangabad . 


Shri Ganesh Datta Gurnule 

19th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 

District Aurangabad . 


Shri Dhananjay Shivaji Deore 

Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , 

Phulambari , District Aurangabad . 


Smt . Shweta Subhash Ghodke 

20th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , 

District Aurangabad . 


High Court , Bombay , 

Dated 13th October 2022 . 


Amount 
3,000 


3,000 


3,000 


3,000 


3,000 


3,000 


3,000 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


High Court , Bombay , 
Dated 13th October 2022 . 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1203 / 2022 / 1772.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint 
Shri Laxman Deoram Gaikwad , Ad - hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Gangakhed , District Parbhani , as an Additional Sessions Judge to exercise jurisdiction in a 
Court of Sessions with immediate effect . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ४ 


२५ 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE COURT OF SMALL CAUSES , MUMBAI 
No. 99 to 123/2022 


The Chief Judge is pleased to grant leave of the following Judicial Officers for the period 
mentioned against their names. 


Sr. 

No. 


Name and designation 

1 Smt . T. G. Mitkari , Additional 
Chief Judge 


2 Shri . V. P. Kadam , Additional 
Chief Judge 

3 

Shri . R. V. Bhakta , Additional 
Chief Judge 


4 Shri . S. S. Deshpande , 
Additional Chief Judge ( Ad - hoc 
District Judge ) 

5 Shri . P. M. Badigi , Judge 


6 Shri . R. B. Parvekar , Judge 


7 Shri M. S. Agrawal , Judge 


8 Smt R. S. Bhosale , Judge 


9 Smt . S. U. Deshmukh , Judge 


10 Smt . K. S. Zanwar , Judge 


11 Shri . P. K. Kharate , Judge 


12 Smt . R. N. Bansal , Judge 


13 Shri . M. S. M. Y. Rachbhare , 
Judge 

14 Sint . R. M. Kante , Judge 


Period 


Sanction of 02 day Earned Leave for the period from 21.06.2022 to 22.06.2022 . 
Sanction of 02 day Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 28.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 03 day Commuted Leave for the period from 20.06.2022 to 
22.06.2022 with permission to prefix being holiday on account of Sunday . 
Sanction of 02 days Earned leave for the period from 10.03.2022 to 11.03.2022 
with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 03 days Commuted leave for the period from 17.05.2022 to 
19.05.2022 with permission to prefix being holiday on account of Vacation 
Saturday , Sunday and Monday Buddha Pournima . 

Sanction of 03 days Commuted leave for the period from 22.06.2022 to 
24.06.2022 with permission to suffix being holiday on account of 4th Saturday 
and Sunday . 


Sanction of 03 days Earned leave for the period from 04.05.2022 to 06.05.2022 
with permission to prefix being holiday on account of Ramzan eid and suffix 
being holiday on account of National Lok Adalat and Sunday . 


Sanction of 05 days Earned leave for the period from 20.06.2022 to 24.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of Sunday and suffix being 
holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 


Sanction of 12 days Earned leave for the period from 07.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to suffix being holiday on Sunday . 

Sanction of 06 days Earned leave for the period from 27.06.2022 to 02.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 13.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 10 days Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 06.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 07.07.2022 to 08.07.2022 
with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 13.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 

Sanction of 09 days Commuted Leave for the period from 30.06.2022 to 
08.07.2022 with permission to suffix being holiday on account of 2nd Saturday 
and Sunday . 


Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 30.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 09 days Earned Leave for the period from 14.07.2022 to 22.07.2022 
with permission to suffix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 28.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 05 days Commuted Leave for the period from 04.07.2022 to 
08.07.2022 with permission to prefix being holiday on account Sunday and suffix 
being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 


Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 13.06.2022 to 15.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 02.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 

Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 05.07.2022 to 07.07.2022 . 


Sanction of 06 days Earned Leave for the period 16.06.2022 to 21.06.2022 . 
Sanction of 03 days Earned Leave for the period 11.07.2022 to 13.07.2022 with 
permission to prefix being holiday on account 2nd Saturday and Sunday . 


Sanction of 03 days Earned Leave for the period from 11.07.2022 to 13.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 03 days Commuted Leave for the period from 27.06.2022 to 
29.06.2022 with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday 
and Sunday . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

15 Shri . A. S. Atre , Judge . 

16 Shri . S. D. Chavan , Judge 


17 Shri . K. B. Kamgauda , Judge 
18 Smt . R. R. Deshpande , Judge 


19 Shri . K. I. Khan , Judge 


20 Shri . A. G. Rane , Additional 
Registrar 


Small Causes Court , Mumbai , 
Dated September 2022 . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ४ अ 


२७ 


Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 04.07.2022 to 07.07.2022 
with permission to Prefix being holiday on account of Sunday . 

Sanction of 02 days LWP otherwise than on MG for the period from 31.05.2022 
to 01.06.202 

Sanction of 09 days LWP otherwise than on MG for the period from 03.06.2022 
to 11.06.2022 . 


Sanction of 07 days LWP on MG for the period from 12.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to suffix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 01.07.2022 to 02.07.2022 
with permission to sufix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 13.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 05 days Earned Leave for the period from 11.07.2022 to 15.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 05 days Earned Leave for the period from 18.07.2022 to 22.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of Sunday and suffix being 
holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 

Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 25.07.2022 to 30.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 


Sanction of 06 days Earned Leave for the period from 13.06.2022 to 18.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday 
and suffix being holiday on account of Sunday . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certificate under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers would have 
continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the above period . 


Sanction of 04 days Earned Leave for the period from 27.06.2022 to 30.06.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 4th Saturday and Sunday . 
Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 01.07.2022 to 02.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of Earned Leave 27.06.2022 
to 30.06.2022 and suffix being holiday on account of Sunday . 

Sanction of 02 days Earned Leave for the period from 11.07.2022 to 12.07.2022 
with permission to prefix being holiday on account of 2nd Saturday and Sunday . 
Sanction of 03 days Commuted Leave for the period from 21.06.2022 to 
23.06.2022 . 


ABHAY S. WAGHWASE , 

Chief Judge . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 


No. A - 3902 / 2022 / 1780 . The High Court has been pleased to repatriate and post 
Shri D. S. Patale , Secretary , District Legal Services Authority , Mumbai as Metropolitan 
Magistrate , 46th Court , Mazgaon , Mumbai vice Shri A. K. Deshmukh appointed as Secretary , 
District Legal Services Authority , Mumbai . 


High Court , Bombay , 

Dated 14th October 2022 . 


Sr. No. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

No. A - 1203 / 2022 / 1782.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) , the High Court is pleased to appoint the 
following Assistant Sessions Judges as the Additional Sessions Judges to exercise jurisdiction 
in a Court of Sessions with immediate effect : 


1 


2 


➖➖➖➖➖ 


High Court , Bombay , 

Dated 14th October 2022 . 


Name of Judicial Officers 
and Present Posting 


Smt . Swarnita Balasaheb Mahale 
District Judge - 2 and 

Assistant Sessions Judge , 

Kandhar , District Nanded . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


Shri Sanjay Bajirao Dige 
Ad - hoc District Judge - 1 and 

Assistant Sessions Judge , 
Biloli , District Nanded . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


1 . 


APPELLATE SIDE 


Read . High Court Notification No. A - 1201 / 2022 ( Ad - hoc ) , dated 4th October 2022 . 


I 

No. A - 1201 / 2022 ( Ad - hoc ) /1785.- The High Court has been pleased to modify the entry in the 
High Court Notification of even number , dated 4th October 2022 in respect of appointment of 
Smt . M. S. Kakade , Civil Judge , Senior Division , Kolhapur by retaining her at Kolhapur as 
Ad - hoc District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , Kolhapur instead of Ad - hoc District 
Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , Sangli till the completion of her daughter's board 
examination for academic year May , 2023 . 


II 

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below 

Name and Present Posting 


Shri H. L. Manwar 

Ad - hoc District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Sangli . 


High Court , Bombay , 

Dated 14th October 2022 . 


२ ९ 


New Posting 

Ad - hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Sangli . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

SIDE 


I 

No. A - 3902 / 2022 / 1788.— The High Court has been pleased to transfer and post ( * ) Shri R. B. Raja , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Nanded as 8th Joint 
Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Amravati vice Smt . M. N. 
Chavan . 


II 

The High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial Officers in the 
order as shown herein below : 

Name and Present Posting 


2 . 


APPELLATE 


1. Shri S. A. Khalane 

2nd Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nanded . 


3 . 


Shri M. N. Chavan 

8th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


Shri A. D. Pundalik 

9th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


4. Shri P. D. Sawant 

10th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


5. Shri R. P. Yadav 

11th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


6. Smt . M. R. Yadav 

12th Joint Civil Judge , Senior Division , 
and Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


7. Shri N. N. Dhend 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Amravati . 


High Court , Bombay , 

Dated 14th October 2022 . 


New Posting 

Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Nanded vice Shri R. B. Raja transferred . 


9th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Shri A. D. Pundalik . 


10th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Shri P. D. Sawant . 


11th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Smt . M. R. Yadav . 


12th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Smt . R. P. Yadav . 


13th Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati vice Shri N. N. Dhend . 


14th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , 
Amravati . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

No. A - 3918 / 2022 / 1796.— In exercise of the powers conferred by section 260 ( i ) ( c ) of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( No. 2 of 1974 ) the High Court is pleased to hereby invest following 
Judicial Officers with the powers under section 260 of the said code : 


Sr. No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


High Court , Bombay , 

Dated 17th October 2022 . 


Name of Judicial Officers 

Shri Shrihari Rameshrao Kanakdande 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Paithan , District Aurangabad . 


Shri Satish Yashwant Wakchaure 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Gangapur , District Aurangabad . 


Smt . Aparna Rohidas Deore 

18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Aurangabad . 


Shri Amol Balaji Biradar 

2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sillod , District Aurangabad . 


Shri Ganesh Datta Gurnule 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Aurangabad . 


Shri Dhananjay Shivaji Deore 
Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Phulambari , District Aurangabad . 


Smt . Shweta Subhash Ghodke 

20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
District Aurangabad . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


३१ 


३२ 


No. A - 1201 / 2022 / 1810 . The High Court has further been pleased to make the ranking of the 
Judicial Officers in the order as shown herein below : 


Name and Present Posting 

1. Shri Sanjay K. Kulkarni 
District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


2 . 


3 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


4 . 


6 . 


Shri Shailesh S. Deshpande 
District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


Smt . A. S. Khadse 

District Judge - 5 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


Shri S. M. Kochey 
District Judge - 6 and 

Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


5. Smt . U. L. Joshi 
District Judge - 7 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


Smt . S. J. Ramgadiya 
District Judge - 8 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


7. Smt . V. B. Pargaonkar 
District Judge - 9 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


8. Shri S. S. Maudekar 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , 
Aurangabad 


High Court , Bombay , 

Dated 19th October 2022 . 


New Posting 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Shri N. L. More transferred 


District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Shri Sanjay K. Kulkarni 


District Judge - 4 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Shri Shailesh S. Deshpande 


District Judge - 5 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Smt . A. S. Khadse 


District Judge - 6 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Shri S. M. Kochey 


District Judge - 7 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Smt . U. L. Joshi 


District Judge - 8 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Smt . S. J. Ramgadiya 


District Judge - 9 and 

Additional Sessions Judge , 

Aurangabad vice Smt . V. B. Pargaonkar 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


Read . ( 1 ) Government Notification , Law and Judiciary Department , 
No. FTC - 1419 / C.R . 4 / IX , Dated 12th October 2022 . 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201 / 2022 / 1812.- The High Court under " National Mission for Safety of Women " , has 
been pleased to appoint the following Retired Judicial Officers for expeditious disposal of pending 
cases of rape and case pending under POCSO Act on contractual basis to the temporary posts of 
District and Additional Sessions Judge ( Exclusive / Designated Special POCSO Court ) for a period 
of 1 year from the date they take charge of their respective postings or until further orders , 
whichever is earlier mentioned against their names 


Name of retired Judicial Officers 

1. Shri Pratap Ramrao Deshmukh 


2. Shri Keshaorao Bhagawanrao Ippar 


High Court , Bombay , 

Dated 15th October 2022 . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ५ 


Designation and Place of Posting 
Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Ahmednagar 


Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Jalna 


३३ 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read . ( 1 ) Government Notification , Law and Judiciary Department , 
No. FTC - 1419 / C.R . 4 ( B ) / IX , Dated 12th October 2022 . 


No. A - 1201 / 2022 / 1814.— The High Court under “ National Mission for Safety of Women ” , has 
been pleased to appoint the following Retired Judicial Officers for expeditious disposal of pending 
cases of rape and case pending under POCSO Act on contractual basis to the temporary posts of 
District and Additional Sessions Judge ( Fast Track Special Court ) for a period of 1 year from the 
date they take charge of their respective postings or until further orders , whichever is earlier 
mentioned against their names : — 


2 . 


Name of retired Judicial Officers 

1. Shri Shafayatullakhan Inayatullakhan 
Pathan 


Smt . Shaida Khatun Shafik Shaikh 


3. Shri Milind Bapurao Tidke 


4. Shri Dilip Vishwanathrao Thakare 


High Court , Bombay , 

Dated 15th October 2022 . 


Designation and Place of Posting 

Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Nanded 


Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 

Panvel , District Raigad at Alibag 


Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Kolhapur 


Extra Joint District Judge and 
Additional Sessions Judge , 
Akot , District Akola . 


R. N. JOSHI , 

I / c . Registrar General . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


1 . 


No. A3902 ( i ) /2022.- The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : 

Period 

Commuted leave for 14 days from 6th June 2022 
to 12th June 2022 and from 16th July 2022 to 
22nd July 2022 , Earned leave for 33 days from 
13th June 2022 to 15th July 2022 , leave not due for 
09 days from 23rd July 2022 to 31st July 2022 as per 
Maharashtra Civil Services ( Leave ) Rules , 1981 , 
Rule 62 and Extra ordinary leave for 122 days from 
1st August 2022 to 30th November 2022 as per 
Maharashtra Civil Services ( Leave ) Rules , 1981 
Rule 63 ( 1 ) ( a ) with permission to leave headquarter 
from 6th June 2022 to 30th November 2022 . 


Name and Designation 
Smt . Geetanjali A. Bhagwat , 
6th Jt . Civil Judge , S. D. and 
Addl . C.J.M. , Nashik , 
District Nashik . 


APPELLATE SIDE 


34 


On return from leave Smt . Geetanjali A. Bhagwat will be reposted as 6th Jt . Civil Judge 
S. D. and Addl . C.J.M. , Nashik , District Nashik . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Geetanjali 
A. Bhagwat would have continued to officiate as 6th Jt . Civil Judge , S.D. and Addl . C.J.M. , Nashik , 
District Nashik had she not proceeded on leave during the above period . 


High Court , Appellate Side , 
Bombay , dated 18th October 2022 . 


( II ) 

The Charge during the leave period of Smt . Geetanjali A. Bhagwat is kept with Shri M. V. Burade , 
7th Jt . Civil Judge S.D. and Addl . C.J.M. , Nashik from 6th June 2022 to 8th June 2022 , from 
11th June 2022 to 28th June 2022 from 2nd July 2022 to 11th July 2022 , from 13th July 2022 to 
28th July 2022 , from 30th July 2022 to 4th August 2022 and from 9th August 2022 to 30th November 2022 
and with Smt . P. A. Patil , 8th Jt . Civil Judge , S.D. and Addl . C.J.M. , Nashik from 9th June 2022 to 
10th June 2022 , from 29th June 2022 to 1st July 2022 on 12th July 2022 , on 29th July 2022 and from 
5th August 2022 to 8th August 2022 . 


D. S. DESHMUKH , 
Registrar ( Insp . II ) . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 


No. A1202 / 2022.- The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following officer leave for the period mentioned against his name : — 

Name and Designation 

Period 


1. Shri R. M. Joshi , 


Principal District and 
Sessions Judge , Amravati . 


APPELLATE SIDE 


Ex - post - facto sanction to the Earned leave for 03 days 
from 5th September 2022 to 7th September 2022 
prefixing holiday on 4th September 2022 . 


On return from leave Shri R. M. Joshi will be reposted as Principal District and Sessions 
Judge , Amravati . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Shri R. M. Joshi 
would have continued to officiate as Principal District and Sessions Judge , Amravati had he not 
proceeded on leave during the above period . 


High Court , Appellate Side , 

Bombay , dated 19th October 2022 . 


( II ) 

The Charge during the leave period of Shri R. M. Joshi is kept with Shri A. S. Kazi , District 
Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , Amravati . 


D. S. DESHMUKH , 
Registrar ( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२ - १८ , शके १ ९ ४४ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


No. A3902 ( i ) /2022.- The Honourable the Chief Justice and The Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officer leave for the period mentioned against her name : — 

Name and Designation 

Period 


1. Smt . U. S. Babar , 


3rd Joint Civil Judge , Sr. Dn . 
and Addl . C.J.M. , Satara . 


319 


On return from leave Smt . U. S. Babar will be reposted as 3rd Joint Civil Judge , Sr. Dn . and 
Addl . C.J.M. , Satara . 


Maternity leave for 180 days from 8th September 2022 
to 6th March 2023 with permission to leave 
headquarter . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . U. S. Babar 
would have continued to officiate as 3rd Joint Civil Judge , Sr. Dn . and Addl . C.J.M. , Satara had 
she not proceeded on leave during the above period . 


High Court , Appellate Side , 

Bombay , Dated 18th October 2022 . 


( II ) 

The Charge during the leave period of Smt . U. S. Babar is kept with Shri M. M. Gupta , 4th Jt . 
Civil Judge , Senior Division and Addl . C.J.M. , Satara . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) - ६ 


D. S. DESHMUKH , 
Registrar ( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 
नागरी नेमणुका 

विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका , शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे . अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 


३८ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २४५ / सेवा - २ . - डॉ . सुलभा लक्ष्मण मुल , स्त्रीरोगतज्ज्ञ , वर्ग - १ , डागास्मृती शासकीय रुग्णालय , नागपूर ह्या 
दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 

शासनाचे अवर सचिव . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 

अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २४६ / सेवा - २. - डॉ . सुषमा संजीव कांबळे , वैद्यकीय अधिकारी , गट - अ ( भूलतज्ज्ञ ) , वर्ग -१ , जिल्हा रुग्णालय , 
रत्नागिरी ह्या दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक सेवानि- १३२२ / प्र.क्र . २४७ / सेवा- २. - डॉ . अविनाश बिसन गेडाम , बालरोगतज्ज्ञ , वर्ग- १ , डागास्मृती शासकीय रुग्णालय , नागपूर हे 
दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २४८ / सेवा - २. - डॉ . ( श्रीमती ) मंगळा प्रकाश सुर्यवंशी , वैद्यकीय अधिकारी , स्त्रीरोगतज्ज्ञ , जिल्हा स्त्री रुग्णालय , 
अमरावती ह्या दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . क्र . 

( १ ) 


१ 


अधिसूचना 

क्रमांक स्वेसेनि -२०२२ / प्र.क्र . १७१/२०२२ / आ ( शा . अ . ) . - शाखा अभियंता संवर्गातील खालील नमूद केलेले अधिकारी हे त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास शासकीय सेवेतून स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेले आहेत . 


जलसंपदा विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

तिसरा मजला , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२२ 


क्षेत्रिय कार्यालयाचे नाव 
( २ ) 


मुख्य अभियंता ( विद्युत ) , 

जलविद्युत प्रकल्प , मुंबई . 


भाग एक ( म.उ. वि . ) ६ अ 


अधिकाऱ्याचे नाव 
( ३ ) 


चंद्रकांत ह . वडे , 

शासनाचे अवर सचिव . 


श्री . राजेश अनंत झोरे , 

शाखा अभियंता ( विवयां ) . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ . 


सेवानिवृत्त दिनांक 
( ४ ) 


२० सप्टेंबर २०२२ 

( म.नं. ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

मेघना गौ . शिंदे , 

शासनाच्या अवर सचिव . 


32 


अधिसूचना 

क्रमांक सेनिअ -२०२२ / प्र.क्र . १८६ / कामगार -८ . – कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . अशोक लक्ष्मणराव 
कांबळे , सरकारी कामगार अधिकारी , बार्शी यांची जन्म दिनांक ३० सप्टेंबर १ ९ ६४ आहे . श्री . अशोक कांबळे यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण 
केल्याने ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीराम गवई , 
कक्ष अधिकारी . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेनिअ -२०२२ / प्र.क्र . १८७ / कामगार - ८. - कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्रीमती संपदा सतीश राणे , 
सरकारी कामगार अधिकारी , मुंबई यांची जन्मदिनांक ३० ऑक्टोबर १ ९ ६४ आहे . श्रीमती राणे यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्याने त्या नियत 
वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गृह विभाग ( परिवहन ) 

दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


श्रीराम गवई , 
कक्ष अधिकारी . 


अधिसूचना 

क्रमांक एमव्हीडी -०२२२ / प्र.क्र . २ ९ / परि - ३ . - श्री . तुकाराम खंडू धायगुडे , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , अहमदनगर 
यांचे दिनांक १० जुलै २०२० रोजी निधन झाले आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

जयसेन इंगोले , 
कार्यासन अधिकारी . 


गृह विभाग ( परिवहन ) 

दुसरा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एमव्हीडी -०२२२ / प्र . क्र . २ ९ / परि - ३. - श्री . विनायक नारायण बटगिरी , मोटार वाहन निरीक्षक , उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय , बारामती 
हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

जयसेन इंगोले , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयुसे -०७२२ / प्र.क्र . ६६ / आयु - १. - वैद्य गोविंद यादवराव खटी , संचालक आयुष , आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२ . 


सु . द . धोंडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयुसे -० ९ २२ / प्र.क्र . ९ ४ / आयु -१ . – वैद्य भाऊराव एकनाथ बोरकर , प्राध्यापक , शरीररचना , शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , 
नागपूर हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी ( म.नं. ) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


- 


४१ 


सु . द . धोंडे , 

शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेनिअ -२०२२ / प्र.क्र . १८५ / कामगार -८ . कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . सं . वा . धात्रक , 
सरकारी कामगार अधिकारी , नागपूर यांची जन्मतारीख दिनांक ६ ऑगस्ट १ ९ ६४ आहे . श्री . धात्रक यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष पूर्ण केल्याने ते 
नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ( म.नं. ) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए ) नुसार सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीराम गवई , 
कक्ष अधिकारी . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल आवार , ८/१० वा मजला , 

लोकमान्य टिळक मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक संआसे -२०२२ / प्र.क्र . ३२६ / सेवा - १. - महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन ) नियम , १ ९ ८२ नियम १० ( १ ) नुसार डॉ . अंजली प्रकाश पाटील , 
वैद्यकीय अधिकारी , गट - ब , शासकीय भिक्षेकरी स्विकार केंद्र , येरवडा , पुणे ह्या दिनांक ३० एप्रिल २०२२ ( मध्यानोत्तर ) नियतवयोमानाने सेवानिवृत्ती 
झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रे . ज्ञा . सोनटक्के , 
कक्ष अधिकारी . 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्ये विभाग 

गो . ते . रुग्णालय संकुल आवार , ९ वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक आयुसे- ० ९ २२ / प्र.क्र . ९ १ / आयु -१ . वैद्य अशोक विठ्ठलराव बाघचौरे , सहाय्यक प्राध्यापक , शरीररचना , शासकीय आयुर्वेद 
महाविद्यालय , उस्मानाबाद हे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


सु . द . धोंडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २४ ९ / सेवा - २. - डॉ . कल्पना सुधाकर व्यवहारे , वैद्यकीय अधिकारी , वर्ग -१ , जिल्हा रुग्णालय , नाशिक 
ह्या दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 

शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ३ - ९ , २०२२ / कार्तिक १२-१८ , शके १ ९ ४४ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २४२ / सेवा - २. - डॉ . शैला तुकाराम मैदमवार , ( शरीरविकृती शास्त्रज्ञ ) , वर्ग -१ , सामान्य रुग्णालय , गडचिरोली 
ह्या दिनांक ३१ जुलै २०२१ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि - १३२२ / प्र.क्र . २५२ / सेवा - २. - डॉ . शेखर हरिदास नाईक , ( शस्त्रक्रिया ) , वैद्यकीय अधिकारी , वर्ग -१ , सामान्य रुग्णालय , भंडारा 

हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते . रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ . 


४३ 


चंद्रकांत ह . वडे , 

शासनाचे अवर सचिव . 


अधिसूचना 

क्रमांक सेवानि -१३२२ / प्र.क्र . २७३ / सेवा - २. - डॉ . विश्वेश्वर कृष्णस्वामी कुर्तकोटी , वैद्यकीय अधिकारी , गट - अ , वर्ग -१ , सामान्य रुग्णालय , 
अमरावती हे दिनांक ३१ मे २०२२ ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


चंद्रकांत ह . वडे , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


